महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतांत्रिक) 

प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/सहाय्यक 
संचालक (अतां)/ सहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास परिक्षा मंडळ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१/१/२०२२ पर्यंतची अंतिम 
जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र. १४८/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मे, २०२३ 


वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र. २८१/बारा, 
दि. २१/०६/२०२१ 
(२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: सेज्येसू- 
२०२१/प्र.क्र. २३७/व्यशि-१, दि. १३/०१/२०२२ 
(३) संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जेष्ठता सुची/गट-ब, (ता)/२०२३/१०/ 
दिनांक १८/०१/२०२३ 
परिपत्रक : 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब 
(अतांत्रिक) (वेतनस्तर एस-१५: ४१८००-१३२३००/- या संवर्गातील प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था/सहाय्यक संचालक (अतां)/ सहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परिक्षा मंडळ या 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची संदर्भ क्र. (२) येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 
२. दि. ०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१२/२०२१ या कालावधीत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतांत्रिक) संवर्गातील प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था/सहाय्यक संचाळक (अतां)/ सहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास परिक्षा मंडळ या पदावर 
थेट नियुक्‍तीने व नियमित/तात्पुरत्या पदोन्नतीने अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संदर्भ 
क्र. (१) येथील अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या 
प्रपत्र -अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२३०५१७१२१०५७४००३ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brae) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र. १४८/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्र, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्र. सेज्येसू २०२३/प्र.क्र. १४८/व्यशि-१, दि. १५/०५/२०२३ सोबतचे प्रपत्र "अ" 
१) संवर्गाचे नाव - महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (अतांत्रिक) (वेतनस्तर एस-१५: ४१८००-१३२३००/-) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया अंतर्गत प्रबंधक, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था/सहाय्यक संचालक (अतां)/ सहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास परिक्षा मंडळ 
२) वेतनश्रेणी :- एस-१५:४१८००-१३२३००/- 
३) दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासुची (दि. ०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१२/२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची यादी) 


जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता | सेवा निवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक नांव # ( दिनांक मार्ग सरळसेवेने/ । दिनांक/ दिनांक अर्हता @ 
नियुक्‍ती मर्यादीत ज्येष्ठतेचा 
नंतर प्रवर्ग विभागीय मानीव 
बदलला परीक्षेव्दारे दिनांक 
असल्यास नियुक्‍त 
त्यांचा उमेदवारांचा 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक 
व परीक्षेचे वर्ष 
२ ३ | ४ | 4 & | ww ८ ९ | 9 ० Sa. ; ee q 
a श्री. बबन विष्णू अनुसूचित । ०९.०७.१९६३ | ०१.०७.२००७ पदोन्नती ०१.०७.२००७ | ३१.०७.२०२१ | एस.एस.सी. | सेवानिवृत्त 
विरणक जमाती 
२ श्री. संतोष नारायण | भ.ज. (बो १५.०५.१९६५ | ०७.०३.२००९ पदोन्नती ०७.०३.२००९ । ३१.०५.२०२३ | एच.एस.सी. । कौ.रो.उ. व नाविन्यता विभाग शासन आदेडा 
बागुरे क्र.२०२२/पदोन्नती/प्रक्र.9३/व्यशि-१ दिनांक 
१९/०९/२०२२ अन्वये गट अ(क) (अंता) या 
संवर्गात पदोन्नती 
३ श्री. दिपक भ.ज.(बो ०५.०१.१९६६ | ०५.०९.२००८ पदोन्नती ०५.०९.२००८ | ३१.०१.२०२४ | बी.ए. कौ.रो.उ. व नाविन्यता विभाग शासन आदेशा 
मोतीराम उजैनकर क्र.२०२२/पदोन्नती/प्रक्र.७३/व्यशि-१ दिनांक 
१९/०९/२०२२ अन्वये गट अ(क) (अंता) या 
संवर्गात पदोन्नती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र. १४८/व्यशि-१ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता | सेवा निवृत्तीचा । शौक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव # ( दिनांक मार्ग सरळसेवेने/ | दिनांक/ दिनांक अर्हता @ 
नियुक्‍ती मर्यादीत ज्येष्ठतेचा 
नंतर प्रवर्ग विभागीय मानीव 
बदलला परीक्षेव्दारे दिनांक 
असल्यास नियुक्त 
त्यांचा उमेदवारांचा 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक 
व परीक्षेचे वर्ष 
| a | २ ३ Lee = sl ५ & Es. Se =i ८ ९ [ae - १-८. (-) __ वेक. >.) 
४. | ४ श्री.श्रावणकुमार अनुसूचित । ०५.०९.१९६४ | ०१.०४.२०१२ पदोन्नती ०१.०४.२०१२ | ३०.०९.२०२२ | बी.ए. सेवानिवृत्त 
महादेव हैनाळकर । जमाती 
५ |५ श्रीमती निर्मला अनुसूचित । २८.०६.१९६८ । २४.०९.२०१२ सरळसेवा २४.०९.२०१२ | ३०.०६.२०२६ | बी.एस.सी. | कौ.रो.उ. व नाविन्यता विभाग शासन आदेश 
श्रावण पिळावन जाती ४/२०११ १९९०, बी.एड । क्र.२०२२/पदोन्नती/प्रक्र.७३/व्यशि-१ दिनांक 
(श्रीमती निर्मला १९९२ १९/०९/२०२२ अन्वये गट अ(क) (अंता) या 
प्रकाशा मेंढे) संवर्गात पदोन्नती 
६ ६ श्रीमती माधुरी अनुसूचित | १४.०४.१९७५ | ०१.११.२०१२ सरळसेवा ०१.११.२०१२ | ३०.०४.२०३३ । बी.एस.सी. 
दत्तात्रय शिंदे जाती ५/२०११ (अँग्री) 
(श्रीमती एम.एल. 
ताकपेरे) 
७ | श्री.रवींद्र राजाराम | इ.मा.व. १९.१०.१९६६ | १०.०४.२०१३ सरळसेवा १०.०४.२०१३ | ३१.१०.२०२४ । बी.एस.सी., 
सोनावणे ३/२०१२ बी.एड 
८ ८ श्री.अनिल इ.मा.व. २०.०३.१९७६ | 9§.0%.02093 | सरळसेवा १६.०४.२०१३ | ३१.०३.२०३४ | बी.ए, 
पुरुषोत्तम भुते ४/२०१२ बी.पी.एड 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र. 


१४८/व्यशि-१ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता | सेवा निवृत्तीचा । शौक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव # ( दिनांक मार्ग सरळसेवेने/ । दिनांक/ दिनांक अर्हता @ 
नियुक्‍ती मर्यादीत ज्येष्ठतेचा 
नंतर प्रवर्ग विभागीय मानीव 
बदलला परीक्षेव्दारे दिनांक 
असल्यास नियुक्त 
त्यांचा उमेदवारांचा 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक 
व परीक्षेचे वर्ष 
| 9 | २ ३ | 8 | 4 & [eee — = ८ ९ | a ० हिवा 3 =] १ 
९ |९ श्री. ज्ञानेश्वर भ.ज (ड) वेध | ०२.०५.१९८१ | १७.०२.२०१६ सरळसेवा (खुल्या | १७.०२.२०१६ | ३१.०५.२०३९ | बी.ए.-२००५ 
लक्ष्मण केदारे प्रवर्गातून निवड) 
ष्‌ शि श्रीमती यशोदा वि.जा. (3 | ०१.०६.१९७८ | ०९.०२.२०१६ सरळसेवा ०९.०२.२०१६ | ३१.०५.२०३६ | बी.एस.डब्ल्यु., 
बन्सी राठोड २००४, 
एम.एस.डब्ल्यु 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


